रेशीम उद्योग विकास - 

केंद्र पुरस्कृत (CDP) योजनेंतर्गत केंद्र 
हिस्सा व राज्य हिळ्याचा निधी वितरीत 
करणेबाबत. . . 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : केंपुयो-२०१७/प्र.क्र. ६९/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख ३१ :मार्च , २०१८ 


१. शासन निर्णय, स.प.व व.वि.क्रमांक: केंपुयो१३१४ / प्र. क्र. ७/ रेशीम कक्ष, दि.५ मे, २०१४ 

२. शासन निर्णय, स.प.व व.वि.क्रमांक: रेशीम१११५ /प्र. क्र.१०१ /रेशीम कक्ष, दि. ८ फेब्रूवारी, २०१६ 

३. संचालक (रेशीम)यांचे पत्र क्रमांक: रे /कार्या-१/ केंपूयो/के.रा.ही.सम/१६ /२८०५, दि.२९ मार्च, २०१६ 
४. संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्रमांक: रे / कार्या-९/ केंपूयो/ के.रा.हि. / १७/ ३८, दि.१० एप्रिळ, २०१७ 
५. संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्रमांक: रे / कार्या-९/ केंपूयो/कॅडा फ्लो/ १७-१८ / ७१४ दि.२६ जुले, २०१७ 
६. केंद्रीय रेशीम मंडाळाचे पत्र क्रमांक: CSB-39/2 (CSS-Release)/209&/TS दि.१८ सप्टेंबर, २०१७ 
७. संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्रमांक: रे/कार्या-९/केंपूयो/कॅशा फ्लो/१७-१८/१४५३ दि.२३ नोव्हेंबर, २०१७ 
८. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, २०१७ 


प्रस्तावना : 


राज्यात केंद्रीय रेशीम मंडाळाच्या आर्थिक सहाय्याने तुती व टसर रेशीम शेती व उद्योगाच्या वाढीकरीता 
दिनांक १३ सप्टेंबर, २०१० व दिनांक १ फेब्रुवारी, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये रेशीम उद्योग विकासाच्या केंद्र- 
राज्य हिळछ्याच्या विविध योजना राबविण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये केंद्र 
पुरस्कृत योजनेच्या मानकांमध्ये काही बदल झाल्याने सुधारीत मानकांना दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१३ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तथापी केंद्रीय रेशीम मंडळाने या योजनेमध्ये नवीन बाबींचा अंतर्भाव करुन 
सध्याच्या मानकांमध्ये बदल केला असल्याने सुधारीत मानकांना दिनांक ५ मे, २०१४ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत वर नमूद दिनांक ८ फेब्रूवारी, २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
रुपये ४४३.३० लक्ष केंद्र हिस्सा व त्या प्रमाणत राज्य हिस्सा रुपये ५००.२० लक्ष वितरीत करण्यात आला होता. 
उपरोक्त निधीपैकी संचालक (रेशीम) यांनी त्यांच्या वर नमूद दिनांक २९.०३.२०१६ च्या पत्रान्वये केंद्र हिस्सा रुपये 
१४३.७२७ लक्ष व राज्य हिस्सा रुपये ९२.८५७ लक्ष इतका निधी समर्पित केला आहे. तसेच CSS योजनेंतर्गत थेट 
रेशीम संचालनालयास प्राप्त रुपये १.४१ कोटी पैकी अखर्चित निधी रुपये २८.७५० लक्ष इतकी रक्‍कम संचालक 
(रेशीम) यांनी त्यांच्या वर नमूद दिनांक १० एप्रिल, २०१७ च्या पत्रान्वये आर. बी. आय, नागपूर येथे राज्य 
शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये समर्पित केला होता. संचालक (रेशीम) यांनी एकूण केंद्रीय fesarar निधी रुपये 
१७२.४८ लक्ष राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये समर्पित केला आहे . 


शासन निर्णय : 
रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी केंद्र पुरस्कृत Catalytic Development Program (CDP) या योजनेत 


सन २०१४-१५ मध्ये प्राप्त झालेला तथापि अखर्चित राहिलेला रुपये १४३.७५७ लाख तसेच सन २०१५-१६मध्ये 
CSS या योजनेत प्राप्त झालेला परंतू अखर्चित राहिलेला रुपये २८.७५० लाख असा केंद्र हिऱ्याचा एकूण रुपये 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०१७/प्र.क्र. ६९/रेशीम कक्ष 


१७२.५०७ लाख निधी अखर्चित होता. या अखर्चित निधी पैकी खालील तक्त्यात नमुद केलेल्या योजनेतील 
घटकांवर केंद्र हिळऊ्याचा निधी रुपये ६०.१४७ लाख व त्याप्रमाणातील राज्य हिछ्याचा रुपये ३३.८१२ लाख निधी 
असा एकूण रूपये ९३.९५९ लक्ष (अक्षरी रुपये त्र्यान्यव पुर्णाक नऊशे एकोणसाठ लाख मात्रोवितरीत करण्यास 
शासन याव्दारे मंजूरी देत आहे. 


Sr. | Name of Scheme sharing pattern Fund Rs. in lakh 


central state central state 


CDP 

शि Support for Development of Kissan 4o% 24% | १६.६७५ | ८.३३७५ 
Nurseries 
Crop insurance 4o% 24% १,००० | 0,400 
Incentive for BV Raw silk Production ५०% ५०% १५.४७७ | १५.४७७ 


Supply of quality Disinfectant materials to 4o% २५% | १८.९९५ | ९.४९७५ 
farmers mulberry & Tasar 


Total 42.9819 | ३३.८१२ 
CSS 

(1.1 Popularization of chawki rearing center ८०% ००% ८.००० | ०.००० 
Total ८.००० | 0,000 
Grand Total ६०.१४७ | 33.292 


२. सदरचा खर्च केंद्र हिक्यासाठी “मागणी क्र. व्ही-२, लेखाशिर्ष-२८५१-ग्रामोद्योग व लघुद्योग-११० संमीश्र 
ग्रामोद्योग व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२) (४९) रेशीम उद्योगाचा विकास (केंद्र पुरस्कृत)(केंद्र हिस्सा) (२८५१ 
१२६९), ३१, सहायक अनुदाने” या खाली सन २०१७-१८ या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या रुपये १७२.५६० लाख 
तरतूदीतून तसेच राज्य हिइड्यासाठी “मागणी क्र. व्ही-२, लेखाशिर्ष-२८५१-ग्रामोद्योग व लघुद्योग-११० संमीश्र 
ग्रामोद्योग व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२) (४५) रेशीम उत्पादक, खादी ग्रामोद्योग व ग्रामोद्योग विकास (राज्य 
हिस्सा) (२८५१ १२०४), ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” याखाली सन २०१७-१८ या वर्षासाठी उपलबध्द 
असलेल्या रुपये १००.००० लाख निधीतुन भागविण्यात यावा. 


३. वरील प्रमाणे मंजूर रक्‍कम रूपये ९३.९५९ लक्ष खर्च करण्यासाठी नियंत्रण अधिकारी संचालक (रेशीम), 
नागपूर यांचे अधिनस्थ BDS प्रणालीव्दारे वितरीत करण्यात आली आहे. संचालक (रेशीम) यांनी ही रक्‍कम संबंधित 
आहरण व संवितरण अधिका-याना वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 


४. सदर निधी १२ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुधारीत मानकांना दिलेल्या प्रशासकीय मंजूरीनुसार व त्या 
संदर्भातील मार्गदर्शक सुचनांनूसार खर्च करण्यात यावी. तसेच ज्या योजंनासाठी व बाबींसाठी केंद्र शासनाने निधी 
उपलब्ध केला आहे त्याच बाबींवर सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता संचालक (रेशीम) यांनी घ्यावी. वितरीत 
करण्यात आलेल्या निधीतून झालेल्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्रीय रेशीम मंडळ व शासनास विहीत 
मुदतीत सादर करण्याची कार्यवाही संचालक (रेशीम) यांनी करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंपुयो-२०१७/प्र.क्र. ६९/रेशीम कक्ष 


ष्‌. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिल, २०१७ अन्वये निधी 
वितरणासंबंधि विहीत केलेल्या सर्व अटी व शर्तीची पुर्तता होत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या मान्यतेने वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 
१७६/१८/व्यय-२ दि.१९.३.२०१८ व अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १५९/ अर्थोपाय, दिनांक ३१.३.२०१८ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११९०१४९८२०२ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ashish Anaclet Lop 


७ 
A h | h A Nn | DN: Gov tt Of Maharasht Co-Operation Marketing And 
Textiles Department, stalCode=400032, st=Mah. hy 


2.5.4.20=97¢1663938db95bf4b157b5906fb45b 1 7fdf64e8db800c9618de046 
d6e51497 


INumber=4c69f8b7f1 3f76b97aa93b0d 155291c61823c6e1d678a555f6. 
O p e S b04d1a38750cf, h Ani ye! 


Date: 2018.03.31 19:02:50 +05'30' 


(आ. अ. लोपिस) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत , 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ व २, (लेखापरीक्षा/ लेखा अनुअज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
२. वरिष्ठ उपमहाळेखापाल (पडताळणी), बाह्य लेखा परीक्षा विभाग (नागरी), मुंबई, 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
६. नियोजन विभाग (का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई 
७. वित्त विभाग (व्यय-२/ अर्थसंकल्प-१३/ अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई 
८. संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
९. सर्व सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालये 
१०. सर्व जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी 
११. कार्यासन अधिकारी (का-१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवड अस्ती (रेशीम कक्ष) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


